मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील लिपिक 
/लिपिक-टंकलेखक यांची सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षा सन २०१८-२०१९. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
AR परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१ ९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
तारीख: २५ एप्रिल , २०१९. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१८. 


2) झासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २३१७/प्र.क्र.३८/का.१७, दिनांक २० ऑगस्ट, २०१८. 
३) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


परिपत्रक 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील लिपिक / लिपिक-टंकलेखक यांची सन २०१८-१९ 
मधील सेवाप्रेवशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा गुरुवार, दिनांक १६ मे. २०१९ रोजी सिडनहेँम वाणिज्य व 
अर्थशास्त्र महाविद्यालय, “बी” रोड, चर्चगेट, मुंबई येथे परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद वेळापत्रकानुसार 


घेण्यात येणार आहे. 


२. सदरहू परीक्षेला बसण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या उमेदवारांची नावे, आसन क्रमांक, 
विभाग इत्यादी माहिती परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविली आहे. यापूर्वीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण उमेदवारांना 
(Repeaters) संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार फक्त प्रश्नपत्रिका क्र. १ 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे या उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका क्र. २ ला बसण्यास सूट देण्यात येत 
असून अशा उमेदवारांच्या नावासमोर परिशिष्ट “ब” येथील स्तंभ क्र. ४ येथे “सूट” असे नमूद 
करण्यात आले आहे. उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना परिशिष्ट “ क” मध्ये नमूद केल्या आहेत. 


३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक परीक्षेला 
प्रवेश दिळेल्या सर्व उमेदवारांच्या ( जे उमेदवार रजेवर / प्रतिनियुक्तीवर असतील त्यांच्यासह ) 
तातडीने लेखी स्वरुपात निदर्शनास आणून त्याबाबतची नोंद आपल्या विभागाच्या अभिलेखात जतन 
करुन ठेवावी. याबाबत दिरंगाई होणार नाही याची संबंधित विभागाच्या आस्थापना झाखेने दक्षता 
घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


४. परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शाविण्यात आलेला qualia बरोबर असल्याची खात्री करुन त्यामध्ये 
काही त्रुटी / विसंगती आढळल्यास त्याबाबत संबंधितांनी परीक्षेपूर्वी या विभागास तातडीने अवगत 
करावे. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०४२५१५३७३३९१०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने क 
Arati 90300१1000” 


011, 
2.5.4.20=ef2d654ac80fbb94f45fef635ddbb5b5e9301a3a70a 
4f4298a5 2a5fd8bef5f4: 


e 
INumber=49bc5a99b724c2018fcd117798aebf1 146777 
b321b7b45309e97b033f098b8, cn=Arati Shank jesai 


Date: 2019.05.06 11:27:20 +05'30' 


(आरती देसाई) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सर्व मंत्रालयीन विभाग ( आस्थापना) 
२. निवडनस्ती (का-१७). 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


(झासन परिपत्रक क्रमांक - सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/१७, दिनांक २५ एप्रिळ,२०१९ चे सहपत्र.) 


वेळापत्रक 


वार व दिनांक 


वेळ 


विषय 


1 १ | 


3 


गुरुवार 
१६ मे, २०१९ 


सकाळी ११.०० 
ते 
दुपारी ०१.०० 


प्रश्नपत्रिका क्र:- १ (गुण १००) 
(पुस्तकांशिवाय) 

१) मंत्रालयीन रचना 

2) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली-कार्यनियमावलीची १ ली 
अनुसूची, कार्यनियमावलीच्या नियम १५ अन्वये देण्यात 
आलेल्या अनुदेशातील भाग-१, भाग-२, भाग-५ व भाग-६ 

३) मंत्रालयीन अनुदेश-प्रकरण १ व प्रकरण ६ 

४) विधानमंडळ कामकाज व ऑनलाईन प्रश्न हाताळणे 

५) कार्यालयीन कार्यपध्दती नियमपुस्तिका प्रकरण क्र.१ते ५, Od 
११ आणि १४ 

६) लिपिकांची कार्ये व कर्तव्ये 

७ मंत्रालयातील ऑनलाईन कामकाज (ई-मेल, ई-ऑफिस, 
आपले सरकार, थकीत प्रकरणांचा मासिक गोषवारा ऑनलाईन 
भरणे, ऑनलाईन आर.टी.आय. इत्यादी) 

८) मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना 
महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयामध्ये सौजन्यपूर्वक वागणूक 
देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना. 


दुपारी २.०० 
ते 
सायं ४.३० 


प्रश्नपत्रिका क्र:- २ (गुण १००) 
(पुस्तकांसह) (फक्त अधिनियम व नियम) 
*१) म.ना.से. (वर्तणूक ) नियम, १९७९ 
*२) म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
*3) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
*४ सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ 
*५) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ चे प्रकरण क्र.३ 
*६) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 
(पुस्तकांशिवाय) 
७)सेवापुस्तकातील नोंदी, रजेचे प्रकार व राष्ट्रीय निवृत्ती योजना 


(*) असे चिन्हांकन केलेल्या विषयांची अधिकृत शासकीय मुळ पुस्तके अथवा संबंधित विभागाच्या आस्थापना 
अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या संबधित अधिकृत शासकीय पुस्तक/अधिनियम यांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी 
वापरण्यास परवानगी राहील. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


परिशिष्ट "ब" 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७, दिनांक २५ VAP, 2098 सोबतचे सहपत्र) 
लिपिक/लिपिक-टंकलेखक यांच्या सन २०१९ मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेळा बसण्यास परवानगी 
देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा तपशील. 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
— 2 3 — 
q श्री. पुरुषोत्तम अशोकराव अढाऊ | गृहनिर्माण विभाग - 
२ श्री. संजय उत्तमराव आढाव महिला व बाल विकास विभाग 1 - 
३ श्रीमती SAT गणपत अनुसे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Fo -_| 
fs | श्रीमती सुरेखा सटवा अंबेपवाड | अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणविभाग | _- | 
५ श्री. आकाश APA आंबेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 1 - | 
& श्रीमती अमृता मंगेश आचरेकर । कृषि व पदुम विभाग 1 - 
fo | श्रीमती प्रमिला पुंडलिक अस्वार | गृह विभाग Fo = 
८ श्री. धमेद्र नामदेव आहिरे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Ye 
९ श्री. गणेड रामेश्वर भुसनूरे गृहनिर्माण विभाग Fo - | 
[१० श्री. पांडुरंग शिवाजी भोसले महिला व बाल विकास विभाग 1 - 
(तेव, | १ श्री. सचिन विजय भगत विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग Po 
१२ | aft. किरणराम भोसले ग्रामविकास विभाग Fo = 
93 श्रीमती रिना कैळास INST उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 1 - 
।१४ | श्री. संतोष विजय बोरकर महसूल व वन विभाग Po -_| 
१५  । श्री. हेमंत हिरामण भोई वित्त विभाग Po = 
१६ | Al. नरेंद्र मदनलाल बाहेती उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Po = 
।१७ | श्रीमती निता रामदास बिरारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग Po -__| 
१८  । श्री. संतोष दत्तात्रय बनकर महसूल व वन विभाग Po 
१९ श्री. विशाल संजयराव बोरकर | कृषि व पदुम विभाग Fo -_| 
२० | श्रीमती तृप्ती विशाल बांदल नियोजन विभाग Fo -_| 
२१ _ | श्री. विवेक मधुकर भाटकर महसूल व वन विभाग 1 - | 
२२ | ail. निलेश सज्जन बरडे वित्त विभाग Fo = 
२३  । श्रीमती कोमल भिमराव बाबर गृह विभाग Fo = 
२४ | ail. राहुल शिवाजी date पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग Fo = 
२५ श्री. रोहित रमेश बारगुडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग Po - | 
२६ श्री. मंगेश पांडूरंग Ha महसूल व वन विभाग Fo -_| 
२७ श्री. संकेत कातिक बनसोडे नियोजन विभाग 1 - 
२८ श्री. केतन नारायण बोरकर गृह विभाग Po - | 
२९ । श्री. अक्षय अजाबराव बदुकले कृषि व पदुम विभाग Fo - | 
३० | tT. मनोज तुळशिराम बारसे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 1 - 
३१ श्री. safer सुरेश बिचडू महसूल व वन विभाग 1 - 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


आसन मेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
ial 2 3 —_— 
३२ श्री. श्रीकृष्ण आनंदराव बोरकर । सामान्य प्रशासन विभाग Po - 
३३ | श्री. सागर काळुराम भोईर विधी व न्याय विभाग Po -| 
३४  । श्री. प्रविण सिताराम भगत कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग सुट 
३५ | श्री. सागर दिनकर बोकडे सामान्य प्रशासन विभाग Po = 
३६ श्री. भास्कर दुंदा भारमल मृद व जलसंधारण विभाग Po 
319 श्री. आशिष अशोक भदर्गे वित्त विभाग Ye 
३८ | श्री. मयुर पांडुरंग बने गृह विभाग Po = 
३९ श्री. अमिर रशिद बागवान सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्‌ट 
४० | श्रीमती मिनाक्षी धोंडीराम चव्हाण | गृहनिर्माण विभाग Po = 
।४१ | श्रीमती योगिता सुनिल चिवीलकर | सहकार, पणनववस्रोद्योगविभाग | 1_- | 
४२  । श्रीमती रेश्‍मा किसन चव्हाण गृह विभाग Fo = 
४३ श्री. सागर शशिकांत चंदनशिवे | महसूल व वन विभाग Po = 
।४४ | श्री. सुभाष एकनाथ चव्हाण सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ae 
४५ श्री. रविंद्र चंद्रकांत चव्हाण कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग Sel 
४६ श्री. मनिष विजय चव्हाण गृह विभाग Po = 
com श्री. सुधीर विश्वनाथ चापले पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग Po - 
४८ | ail. अक्षय तुकाराम चव्हाण सहकार, पणनववस्रोद्योगविभाग f= 
४९ श्री. Hard बालाजी चोंडे गृह विभाग Poe 
4o श्री. विरेद्रकुमार रा. चौरसिया सामान्य प्रशासन विभाग Fo - 
५१ श्री. कुणाल शांकर चव्हाण वित्त विभाग We 
4Q श्री. सचिन शांताराम चव्हाण सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग We 
43 श्रीमती रुचिता जितेंद्र दुखंडे आदिवासी विकास विभाग Po = 
4g श्री. अतुल नारायण दिसले नगर विकास विभाग Fo - 
५५ | tt. विजय रमेश देशमुख कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग We 
yg) श्रीमती सीमा शांकर धुमाळ वैद्यकीय शिक्षणवऔषधीद्रव्येविभाग | - | 
yo | श्री. मंगेश शिवाजी देवकर नगर विकास विभाग Po = 
५८ | श्रीमती सुवर्णा प्रमोद धुमाळे सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग We 
५९ | aft. स्वप्नील रामदास धोटे वैद्यकीय शिक्षणवऔषधीद्रवयेविभाग | - | 
६० श्री. सुझांत शा. धाडसे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग Po = 
६१ | tacit शिल्पा विजय दळवी कृषि व पदुम विभाग ae 
६२ । श्री. धनाजी रक्‍माजी दुधभाते जलसंपदा विभाग Po = 
६३ । श्री. अजय पुरुषोत्तम दुबे सार्वजनिक बांधकाम विभाग Fo = 
६४ | SL गोरक्षनाथ माणिक धायतडक | सामान्य प्रशासन विभाग Po = 
६५ श्री. आकाड़ा कैळास ढोलेकर जलसंपदा विभाग Po - 
६६ श्रीमती मोहिनी प्रविण धेडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग Fo = 
६७ श्री. राहुल पंजाबराव दाभाडे महसूल व वन विभाग Po 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


आसन मेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
esta] 2 3 ॥ eg) 
६८ | ait. सुरेश दत्तात्रय दुधाळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग Po - | 
६९ श्री. भास्कर बाळाजी दासरे कृषि व पदूम विभाग Fo - | 
।७० | श्री. अजय गोवर्धन डोंगरे सामान्य प्रशासन विभाग Po -_| 
।७१ | श्री. मोरेश्वर चंद्रकांत धायगुडे महसूल व वन विभाग 1 - 
७२ =| ail. बाबु बबन धोत्रे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग Fo - | 
७३  । श्रीमती माधुरी बाळकृष्ण देसाई  । विधी व न्याय विभाग 1 - 
fos | श्रीमती रीना रामदासराव ढोबळे | मृद व जलसंधारण विभाग Fo = 
७५  । श्री. सागर देविदास धालपे सामान्य प्रशासन विभाग Po - | 
og = | att. सिध्दार्थ दिपक ढसाळ मृद व जलसंधारण विभाग 1 - | 
fo | श्री. सचिन भरत धस जलसंपदा विभाग Fo -_| 
७८ । श्रीमती ज्योत्स्ना जीवन धोत्रे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग We 
७९ श्री. विशाल सुनिल धुमाळ नगर विकास विभाग Po 
८० | श्री. सुत्रधार मारोती इंगळे ग्रामविकास विभाग We 
८१ | श्रीमती मनिषा यशवंत फणसे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग We 
८२ | aac दिक्षा वासुदेव गेडाम आदिवासी विकास विभाग Fo - | 
८३ | atl. अमोल बाबाजी घूले सहकार, पणनववदस्रोद्योगविभाग |. _1- | 
८४ | श्रीमती संगीता विकास गावडे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Po 
८५ | at. गोपाल पुंडलीकराव गुघाणे । झालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग Po = 
८६ | a. अक्षय नितीन गरुड उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Fo -_| 
८७  । श्री. दिपक गजानन गंगाळे सहकार, पणनववस्रोद्योगविभाग |. _1- | 
८८ | श्री. जितेंद्र प्रदिप गोरे कृषि व पदुम विभाग Fo -_| 
८९ श्री. मिलिद एकनाथ गायकवाड | अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Po 
९० श्री. प्रणय प्रदिप गाडे वित्त विभाग Po -_| 
९१ श्री. अमित अरुण गायकवाड सामान्य प्रशासन विभाग Fo - | 
९२ | श्रीमती वैशाली कानिफनाथ गोल्हार | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग Po -_| 
९३ श्री. विकास जगन्नाथ गायकवाड | नियोजन विभाग 1 - 
९४ । श्री. संपत सुदाम घुगे विधी व न्याय विभाग Po = 
९५ | श्रीमती दिपीका संतोष गव्हाणे । कृषि व पदुम विभाग सुट 
९६ श्री. जोतिराम ज्ञानदेव घागरे सामान्य प्रशासन विभाग 1 - 
९७ श्रीमती शिल्पा मनोहरराव गजबे । विधी व न्याय विभाग Fo -_| 
९८ श्री. मारुती नामदेव गवळे मृद व जलसंधारण विभाग Po 
९९ श्री. रंगनाथ संतु गंभीरे कृषि व पदुम विभाग We 
। १०० __ श्रीमती स्वाती मोहन घाडगे जलसंपदा विभाग Po 
। १०१ | श्री. सागर रंगराव गायकवाड ग्रामविकास विभाग We 
१०२ | श्री. WRT बाबासाहेब गंडे सामान्य प्रशासन विभाग Fo -_| 
१०३ | ait. राजेश रंगराव गुरव मृद व जलसंधारण विभाग PF -_| 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


आसन मेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
eal 2 3 Sa 
। १०४ | श्री. रिषभ रविंद्र गायकवाड अल्पसंख्यांक विकास विभाग We 
१०५ | ait. नितेश प्रकाश गणवीर कृषि व पदुम विभाग Po - 
१०६ | at. शिवलिंग संदिपान गजबार । गृह विभाग We 
। १०७ | श्री. राहुल बाळू हिले महसूल व वन विभाग Po = 
१०८ श्री. fe4ar शोषेराव होटकर अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 1 - | 
१०९ | श्री. पंढरीनाथ विठ्ठल हाळकुंडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग Po = 
। ११० | श्री. विरेंद्र मधुकर हिरेकर आदिवासी विकास विभाग गट 
। १११ | श्री. मनोज रघूनाथ हिवाळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग Po = 
११२ | श्री. शशिकांत सोपान हिंगे महसूल व वन विभाग Po - 
११३ | श्री. जगदी|ा विलास देवरे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग Po 
। ११४ | श्री. रामेश्वर प्रल्हादराव हाते महसूल व वन विभाग Ye 
११५ श्रीमती मेघा अंकुडाराव जाधव नगर विकास विभाग Poe 
११६ । श्री. अजित शंकरराव जाधव उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Po - 
११७ | १७ | श्री. मयुर श्रीकृष्ण जाधव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग Po - 
११८ | a. दयानंद राजेभाऊ जोगदंड | महसूल व वन विभाग Fo - 
११९ | श्रीमती पल्लवी रविद्र जाधव नियोजन विभाग Po - 
१२० | at. अनिकेत दिलीप जाधव वित्त विभाग Po - 
१२१ | श्री. भरत काळूराम जेद सामान्य प्रशासन विभाग Po -| 
१२२ | al. सुदिप संजय जाधव कृषि व पदूम विभाग Po = 
१२३ | ait. विजय शाळीकराम जाधव महसूल व वन विभाग Po = 
१२४ | al. तुषार शहाशिकांत जाधव वित्त विभाग Po = 
१२५ | ait. राजू काशिराम जाधव संसदीय कार्य विभाग We 
१२६ | al. आप्पासाहेब भास्कर जायभाय | सामान्य प्रशासन विभाग Po = 
१२७ | aT. सुभाष कारभारी जायभाये | महसूल व वन विभाग Po = 
१२८ | श्री. हनुमंत रमेडा जाधव गृह विभाग Po = 
१२९ | श्री. भुषण धर्मराम जाधव सामान्य प्रशासन विभाग Po = 
१३० | TL. योगेड कारभारी जारवाळ  । सार्वजनिक आरोग्य विभाग ae 
१३१ | श्री. सिध्देश जयवंत जगताप महसूल व वन विभाग Poe 
१३२ | Stach रीना रमेश जगताप विधि व न्याय विभाग Ue 
933) श्री. रेश्‍मा बाळासाहेब जगताप | महसूल व वन विभाग Po = 
१३४ | श्री. जितेश महेन्द्र कहार जलसंपदा विभाग Po 
१३५ | श्रीमती आरती रामचंद्र कठाणे आदिवासी विकास विभाग 1 - 
१३६ । श्रीमती संजना संजय कदम नगर विकास विभाग Poe 
१३७ श्री. मो. अमिन अ. खान विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग 1 - | 
१३८ | श्रीमती सारिका महेश कदम वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग Po - 
१३९ श्री. गोविद मारोती कदम जलसंपदा विभाग Po - 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


आसन मेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
eel 2 3 ॥ ag 
। १४० | श्री. चारुदत्त बबन कांबळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Fo 
। १४१ | श्रीमती शुभांगी काकासाहेब कोल्हे | वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्येविभाग | - | 
१४२ | श्री. उमेश धोंडीराम काटकर जलसंपदा विभाग Fo - | 
१४३ | श्रीमती शैलजा कऱ्याप्पा खापरे | अन्न नागरी पुरवठा वग्राहकसंरक्षणविभाग | | 
। १४४ | श्री. सुदर्शन spar कोरे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 1 - 
१४५ | श्रीमती अनुष्का भूषण कुडतरकर | वित्त विभाग Po -_| 
१४६ श्रीमती प्रज्ञा राजेंद्र कणसे अन्न नागरी पुरवठावग्राहकसंरक्षणविभाग |  - | 
। १४७ | श्री. नारायण मच्छिद्र खाडे जलसंपदा विभाग Fo -_| 
१४८ | il. आश्रु सुभाष काळबांडे सहकार, पणनववदस्रोद्योगविभाग f| 1- | 
१४९ श्री. ARS बबन कांबळे नियोजन विभाग Fo - | 
१५० | श्रीमती दिपाली आनंदराव खोत । जलसंपदा विभाग Fo -_| 
१५१ श्रीमती गीता अशोक कोकाटे वित्त विभाग Po 
१५२ | श्री. स्वप्नील गणपती कस्तुरे महसूल व वन विभाग 1 - 
१५३ | श्रीमती सुप्रिया वसंत खवरे जलसंपदा विभाग 1 - | 
१५४ | ail. अरविंद दिनकर कांबळे गृह विभाग 1 - 
१५५ श्री. प्रकाश लहानू खरात कृषि व पदूम विभाग Fo = 
१५६ । श्री. शरिफ आहमद खान सार्वजनिक बांधकाम विभाग Ue 
१५७ | afl. भागवत बबन काळींगे महसूल व वन विभाग PF = 
१५८ | श्री. स्वप्नील विजय कांबळे जलसंपदा विभाग Fo -_| 
१५९ | श्री. मोईनुद्दीन सिराज कुरेशी गृह विभाग 1 - 
१६० श्री. विशाल सुधाकर खळे विधी व न्याय विभाग Fo = 
१६१ | Sil. राहुल मधुकर खंडारे सामान्य प्रशासन विभाग 1 - 
१६२ । श्रीमती रोहिणी बबन कदम मृद व जलसंधारण विभाग Po - | 
१६३ | St. रोशन प्रभाकर खंडाईत गृह विभाग Fo = 
१६४ | श्री. सागर संतोष कुटे वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग ac 
१६५ | Sil. तेजस दिपक कदम विधी व न्याय विभाग Fo - | 
१६६ श्री. ज्ञानेश्वर शंकरराव कदम गृह विभाग Po -_| 
१६७ । श्रीमती सारिका चंद्रकांत खराडकर । अल्पसंख्याक विकास विभाग We 
१६८ | श्री. संतोष पांडुरंग खराटे सामान्य प्रशासन विभाग Fo -| 
१६९ । श्री. मनोज अशोक खांडेकर गृह विभाग Fo - | 
। १७० | श्री. राहुल नानासाहेब कुचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग Po 
| १७१ | श्रीमती कोमल ओमप्रकाश खरटमल | विधी व न्याय विभाग P| 
१७२ | al. सचिन सोपान कांगणे मराठी भाषा विभाग ae 
१७३ | atl. सुनिल रामजी कोरडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग Po 
। १७४ | श्री. उमेडा सहदेव कांबळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग We 
१७५ | श्री. महेश रविंद्र कुळकणी महसूल व वन विभाग Po - | 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


आसन मेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
ex 2 3 Sa 
१७६ । श्री. रत्नाकर तुळशिराम खिल्लारे । सामान्य प्रशासन विभाग We 
com श्री. मारुती गोविद लबडे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग Po -| 
१७८ | श्री. महेशकुमार जगन्नाथ लटपटे | शालेय शिक्षण व Hist विभाग Po - 
१७९ श्री. अंकुठा रामहरी लेगरे अन्न नागरी पुरवठा वग्राहकसंरक्षणविभाग | - | 
१८० | श्री. स्वप्नील संजय लादे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 1 - 
१८१ श्रीमती इंदु काकासाहेब लटके  । नियोजन विभाग Fo - 
962. श्री. राहुल नानाभाऊ लोंढे जलसंपदा विभाग Fo -| 
१८३ | श्रीमती गोकर्णी रावसाहेब ale । अल्पसंख्याक विकास विभाग Fo - 
१८४ श्री. निलेड शामराव लोहार गृह विभाग Po = 
१८५ । श्रीमती मयुरी महेश लाड सामान्य प्रशासन विभाग Po - 
१८६ श्री. दत्तात्रय मदन मेरत नियोजन विभाग Po - 
१८७ | श्रीमती निर्मला प्रदिप महाडिक । उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग We 
१८८ | श्री. अजय दिलीपराव मस्के सार्वजनिक बांधकाम विभाग Po 
१८९ श्री. संतोष भानुदास fea महिला व बाल विकास विभाग Po 
१९० | श्री. वभ गणेश मिरगुले गृह विभाग Fo -| 
१९१ । श्रीमती अक्षता हाशिकांत मयेकर =| वित्त विभाग Fo = 
१९२ | श्री. भागवत हरिभाऊ मुळे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Po = 
१९३ | ail. मुलानी सद्दामहुसेन मुश्‍ताकअली | सार्वजनिक बांधकाम विभाग Po = 
१९४ श्री. चंद्रकांत SST मस्के गृह विभाग Po = 
१९५ । श्रीमती प्रतिभा बाळासाहेब मोहिते | सार्वजनिक आरोग्य विभाग ac 
१९६ । श्रीमती भाग्यश्री गंगाधर मोरे नियोजन विभाग Po = 
१९७ | al. सलिम कासीम मुल्ला महिला व बाल विकास विभाग Fo = 
१९८ | aft. प्रेषित सतीठा मोरे वित्त विभाग Po = 
१९९ श्री. शब्बीर लियाकत अल्ली मुला | गृह विभाग Po - 
oo | श्री. सचिन Garda मालपेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग Po = 
२०१ | श्री. श्रीकांत अच्युतराव महामुनी | महसूल व वन विभाग We 
२०२ | श्री. केलास शामराव मुंगरे सामान्य प्रशासन विभाग Fo -| 
२०३ | श्री. नवनाथ तुकाराम मधे विधी व न्याय विभाग [eC 
२०४ श्रीमती हाशिकाला काशिनाथ मोटे | सार्वजनिक बांधकाम विभाग Po = 
२०५ | att. दिगंबर मेघाजी मिसे गृह विभाग Fo = 
२०६ । श्री. सचिन सखाराम मेटकरी सामान्य प्रशासन विभाग Po 
२०७ | sit. नितीन संपत मोरे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग We 
२०८ | श्री. विजय चिमन मकवाना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण We 
विभाग 
२०९ | ail. सुनिल सोनू मांडवकर गृह विभाग We 
२१० | श्री त्रषिकेडा किरण नंदगगिम जलसंपदा विभाग Po = 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


आसन मेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
el 2 3 ॥ ae) 
२११ «| श्रीमती चैताली प्रेमदास नाईक  । सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग Po 
२१२ | श्री. सचिन अशोक निरगुडे गृह विभाग Po -_| 
२१३ श्री. रवि पूरन निकडे जलसंपदा विभाग We 
298 श्री. सागर नंदकुमार नेरकर महसूल व वन विभाग 1 - 
२१५ | श्रीमती कल्याणी गजानन नरड | सामान्य प्रशासन विभाग 1 - 
२१६ श्री. Gales शंकर नारायणे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग सट 
२१७ | श्री. विशाल चंद्रकांत निकम सार्वजनिक बांधकाम विभाग Po = 
२१८ । श्री. लक्ष्मीकांत रमेडा नाईक सामान्य प्रशासन विभाग We 
२१९ | श्री. साईडा महेन्द्र पाटील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Po - | 
२२० | श्री. किरण रामभाऊ पाटील नगर विकास विभाग Fo -_| 
२२१ | श्री. आयुष अरुण पुगावकर ग्रामविकास विभाग Fo -_| 
२२२ | aft. विजय रामचंद्र पाटील जलसंपदा विभाग Po 
२२३ | श्रीमती निलम सर्जराव पाटील  । संसदीय कार्य विभाग 1 -| 
२२४ । श्रीमती धनश्री एकनाथ पाटील  । उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Po -| 
२२५ | श्रीमती पुजा जनार्धन पाचडे नगर विकास विभाग 1 - 
२२६ _ श्री. सुखदेव आनंदराव पाटील | अन्न नागरी पुरवठावग्राहकसंरक्षणविभाग |  - | 
२२७ श्री. सुनिल हनमंत पल्लेवाड सहकार, पणनववदस्रोद्योगविभाग |. _1- | 
२२८ | श्रीमती संजना संदेश पालवणकर | पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग सूट 
२२९ | श्री. बालाजी मुरलीधर पुरी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Fo -_| 
२३० श्री. रामेश्वर अशोकराव पिसे जलसंपदा विभाग Fo = 
2390 | श्री.सागर दिलीप पाटील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग Fo = 
२३२ | श्री. निखिल दिगांबर पानचोरे नियोजन विभाग 1 - 
२३३ _ श्रीमती दिपाली चंद्रकांत पार्टे वित्त विभाग Po - | 
२३४ श्री. राजेश सुग्राव पालमपल्ले महसूल व वन विभाग Fo - | 
234 श्री. महेंद्रकुमार शामराव पोपलवार जलसंपदा विभाग Fo -_| 
२३६ _ श्री. राहुलकुमार अशोक पाटील | सामाजिक न्याय वविशेषसहाय्यविभाग |  - | 
२३७ श्रीमती पुनम हिम्मत पवार पर्यावरण विभाग सह 
२३८ | श्री. निलेश बाळाराम पिलेना अल्पसंख्याक विकास विभाग Po 
२३९ | श्री. विजय वामन पंडागळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग Po 
२४० | श्री. भुषण रविंद्र पाटील गृह विभाग Fo -_| 
२४१ | at. आनंदा विठ्ठल पाटील महसूल व वन विभाग Po 
२४२ | at. दिलीप रघुनाथ पाटील सामान्य प्रशासन विभाग Fo -_| 
२४३ | श्रीमती अनुराधा भगवान पाटील । विधी व न्याय विभाग Po 
२४४ | Sil. सागर शांकर पांचाळ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग Poe 
२४५ | ail. रोशन रंजित प्रभू सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग Po 
२४६ | ail. आबाजी लक्ष्मण पोवार गृह विभाग Po 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


आसन मेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
ae 2 3 Sa 
२४७ श्रीमती वीणा विष्णू पखाले जलसंपदा विभाग We 
२४८ । श्रीमती शुभांगी हणमंत पाटील  । सामान्य प्रशासन विभाग Po = 
२४९ श्री. प्रसाद आप्पासाहेब पानसंबळ | मराठी भाषा विभाग Po = 
२५० | stadt arama इ. पिरजोद सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग Ye 
२५१ | ail. सुनिल रामचंद्र पवार नगर विकास विभाग We 
२५२ श्रीमती प्रज्ञांती प्रमोदराव पवार । विधी व न्याय विभाग Fo = 
२५३ | sit मिलिद शांताराम पेंढारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट 
२५४ | श्रीमती दामिनी विलास राणे नगर विकास विभाग Po = 
२५५ । श्री. अनिल प्रल्हाद राठोड ग्रामविकास विभाग Po -| 
२५६ श्री. राहुल जोतीसिंग रजपूत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Po - 
२५७ श्री. राहुल रामेश्वरराव राजस नियोजन विभाग 1 - 
२५८ | श्रीमती अंबिका श्रीराम रोकडे वित्त विभाग Po 
२५९ | श्री निखिल जितेंद्र रोकडे नगर विकास विभाग Po - 
२६० | श्री. प्रशांत परशुराम राणे कृषि व पदूम विभाग We 
२६१ | श्री. माधव रमेडाराव रामचौरे जलसंपदा विभाग Po - 
२६२ श्री. राहुल सुधाकर राठोड सामाजिक न्याय वविशेोषसहाय्यविभाग f= | 
२६३ | श्रीमती तारा जीवा राठोड ग्रामविकास विभाग Ye 
२६४ | श्री. अनंता रोहिदास रायकर गृह विभाग Fo = 
२६५ | श्री. अमोल बबन राठोड सामान्य प्रशासन विभाग Po = 
२६६ श्री. उत्तमसिंग सुकसिंग राजपूत । गृह विभाग Po = 
२६७ | Aci मधुरा कमलाकर राणे वित्त विभाग स्‌ट 
२६८ | श्रीमती सोनाली बाबू राठोड गृह विभाग Po = 
२६९ | St. काशिनाथ पदम राठोड नियोजन विभाग सुट 
२७० | श्री. अनिकेत दत्ताराम राणे महसूल व वन विभाग Po = 
२७१ श्रीमती सोनाली सुरेश साठे गृहनिर्माण विभाग PF = 
२७२ श्रीमती सीमा नागेश सावळकर । आदिवासी विकास विभाग Po = 
२७३ | shart शुभांगी जितेंद्र साळवे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Fo = 
२७४ | at सारीका श्रीराम सिंगनजुडे  । शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग Po 
२७५ । श्रीमती ज्योती नारायण शोरखाने । सामान्य प्रशासन विभाग Fo - 
२७६ श्रीमती रजनी नेमचंद साळवे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग Fo = 
२७७ । श्री. सुजित विजय साबळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग Po 
२७८ । श्री. अमित दशरथ साबळे वित्त विभाग PF = 
२७९ | ach चंद्रसेना शिवाजी सुर्यवंशी | शाळेय शिक्षण व क्रोडा विभाग Po 
२८० | al. अमृत प्रल्हाद सुरळकर सामान्य प्रशासन विभाग Po 
२८१ । श्रीमती करिश्मा शामराव sea] पर्यावरण विभाग Po -| 
२८२ । श्रीमती दिक्षा शंकर साबळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग Po = 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


आसन मेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
(eae 2 3 ॥ eg) 
२८३ ।श्री. तुषार संजय सामंत जलसंपदा विभाग PF - | 
२८४ | श्री. विक्रम दिलीप शिदे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग Po - | 
२८५ श्री. युवराज सर्जराव सावंत कृषि व पदुम विभाग We 
२८६ श्री. शेषराव भाऊराव सराटे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 1 - 
२८७ | श्री. ज्ञानेश्वर भास्कर शहोळके सामान्य प्रशासन विभाग Fo - | 
२८८ | श्रीमती स्वप्नाली शिवाजी सराटे । वित्त विभाग 1 - 
२८९ | ail. प्रदीप मनोहर साखरे कृषि व पदुम विभाग Fo = 
280. | श्री. विजय सुरेश सरदेसाई गृह विभाग Po - | 
२९१ | श्रीमती मनिषा बळवंत slew वित्त विभाग PF = 
२९२ | sacl वेशाली विनायकराव सूर्यवंशी | जळसंपदा विभाग Fo - | 
२९३ | at. संदिप रावण साळुंके उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग Fo -_| 
२९४ | श्रीमती वैशाली विजय शिदे सार्वजनिक बांधकाम विभाग Po 
२९५ | al. मुक्तार अहेमद शहा वित्त विभाग 1 - 
२९६ । श्रीमती स्वाती रामदास झावरे गृह विभाग 1 - | 
२९७ श्री. दत्ता शिवधोडू सोनटक्के कृषि व पदुम विभाग 1 - 
२९८ | श्री. सचिन सिताराम Bre सामान्य प्रशासन विभाग Po = 
२९९ श्री. प्रवेशा वासुदेव सिडाम महसूल व वन विभाग 1 - 
३०० | AT. देवराम बाबुराव UNS विधी व न्याय विभाग 1 - | 
३०१ । श्रीमती प्राजक्ता विवेक शिदे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सुद 
३०२ | श्रीमती अंकिता प्रेमानंद साखळेकर । सामान्य प्रशासन विभाग Po -_| 
३०३ श्रीमती गायत्री उदय शिपेकर गृह विभाग Fo - | 
३०४ | श्री. शरनराज सुब्रमणयम महसूल व वन विभाग 1 - 
३०५ | श्रीमती हाहनाज गफुर शोख विधी व न्याय विभाग Fo -_| 
३०६ | श्री. रोहित कृष्णा सुर्वे महसूल व वन विभाग सूट 
३०७ | aT. बालाप्रसाद परशुराम शिखरे | सामान्य प्रशासन विभाग Fo -_| 
३०८  । श्रीमती स्मिता बाळासो शोळके वित्त विभाग Po - | 
३०९ । श्री. राहुल दिलीप सावंत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ac 
390 श्री. Calo अनिल साळुंखे वित्त विभाग Po 
३११ । श्रीमती प्राजक्ता प्रसाद सारंग सामान्य प्रशासन विभाग We 
३१२ | at. खंडेराव जकोजी सोनकांबळे | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग Fo 
393 | श्री. अनिल भाऊराव सोनवणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग We 
३१४ | Sit. विकास गोविद सकपाळ महसूल व वन विभाग Fo - | 
३१५ | Stl. प्रशांत प्रभाकर सरकटे सामान्य प्रशासन विभाग Ue 
३१६ | St. सचिन बळिराम तवार संसदीय कार्य विभाग Po 
३१७ | श्री. भूषण नंदकुमार ठाकूर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग Fo 
३१८ | श्री. गणेश सोन्याबापु तरटे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग Po - | 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


आसन मेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
ex २ ३ Sa 
३१९ श्रीमती राधा रामेश्वर टेकाळे सामान्य प्रशासन विभाग Po - 
३२० श्री. अनघा संपत तरटे नगर विकास विभाग Ye 
३२१ | sacl afar शशिकांत तांबे जलसंपदा विभाग Po = 
३२२ | ail. अविनाश मुरलीधर ठाकरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 1 - 
३२३ | St. राजेश रमेश ताकपिरे सामान्य प्रशासन विभाग सूट 
३२४ । श्रीमती अमृता दिगांबर टोपरकवार महसूल व वन विभाग P| 
३२५ श्री. रामेश्वर अभिमान तांदळे सामान्य प्रशासन विभाग Po = 
३२६ श्री. संदिप देवजी ठाकरे अल्पसंख्याक विकास विभाग सूट 
३२७ | ait. सुरज सोपान थोरबोले गृह विभाग Po = 
३२८ । श्रीमती लक्ष्मी दिनेश तिखे कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग We 
३२९ श्रीमती सारीका महेश उजळंबे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग Po - 
३३० | al. नामदेव अभिमन्यु उकंडे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग Po 
३३१ | श्रीमती वीणा अनिल उबाळे मृद व जलसंधारण विभाग We 
३३२ | i. मालसिग दोहऱ्या वसावे सामान्य प्रशासन विभाग 1 - 
333 श्रीमती श्रध्दा हाशिकांत वरघाडे | अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Po 
३३४ । श्री. अमोल शांकर वाणी नियोजन विभाग Po = 
३३५ श्री. चेतन हरिदास वसु जलसंपदा विभाग Po -| 
३३६ | श्रीमती वर्षा श्रीराम वाकोडे सामान्य प्रशासन विभाग Po - 
330 श्री. Fear बुधाजी feat गृह विभाग Po = 
३३८ श्री. शरयु चंद्रशेखर वाकोडे मृद व जलसंधारण विभाग Fo = 
३३९ | श्री. भूषण मनोज विचारे सामान्य प्रशासन विभाग खुट 
३४० श्री. गणेश तानाजी वाघमारे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग Po - 
३४१ श्री. संदिप कांतीराम वराळे जलसंपदा विभाग Fo = 
३४२ श्री. राजेश भगवान वानखेडे ग्रामविकास विभाग We 
383. श्री. ओमप्रकाश भानुदास वाबळे | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग Po = 
३४४ | श्री. निलेडाकुमार संभाजी वाघ | सामाजिक न्याय वविशेषसहाय्यविभाग |  - | 
३४५ श्री. अभिजितमारुती वाघमळे सामान्य प्रशासन विभाग Fo - 
३४६ | Sit. प्रितम नरेश याटेवार मृद व जलसंधारण विभाग Poe 
३४७ 0 | श्रीमती आश्विनी अमोल येवले शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग Fo 
३४८ | al. पंकज सुरेन्द्रनाथ यादव कृषि व पदुम विभाग Fo = 
३४९ श्री. जितेंद्र बहादुर केसरीप्रसाद महसूल व वन विभाग शिका 
यादव 
३५० श्री. ठाशिकांत हणमंत यलमर गृह विभाग Po = 
३५१ । श्रीमती ज्योती अशोक यादव मृद व जलसंधारण विभाग Fo = 
३५२ श्री. सुरेशकुमार रामबहादूर यादव | गृहनिर्माण विभाग ac 
343 श्रीमती ज्योत्स्ना सुर्यकांत यादव । महसूल व वन विभाग Fo = 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


आसन मेदवाराचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
क्रमांक ला बसण्यापासून 
सूट 
eel 2 3 ॥ eg) 
३५४ श्री. fedar fecha झरेकर गृह विभाग 1 - 
३५५ | श्री. सुचिता गजाननराव झाडे गृहनिर्माण विभाग Po -_| 
३५६ श्री. ]ोळेड रामदास झेंडे नियोजन विभाग डा 
३५७ | श्रीमती श्वेता गणपतराव मिटके  । सार्वजनिक आरोग्य विभाग 1 - 
३५८ | श्री. अंकित सुरेश बाभुळकर सार्वजनिक आरोग्य विभाग Fo - | 
३५९ । श्रीमती करिऱ्मा दादाराव गावंडे । सार्वजनिक आरोग्य विभाग 1 - | 
३६० | St. दिपक संतोष गढरी सार्वजनिक आरोग्य विभाग 1 - 
३६१ श्री. रविंद्र तेजराव जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग Fo = 
३६२ | St. राजेद्र गणपती बावणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग Fo -_| 
३६३ श्री. अमित पोपटराव साबळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग Fo - | 
३६४ । श्री. वैभव आत्माराम सपकाळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग 1 - 
३६५ | श्री. श्याम शांकर इंगळे जलसंपदा विभाग 1 - 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का-१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. सेप्रप-१९१८/प्र.क्र.२२/का.१७, दिनांक २५ एप्रिळल,२०१९ चे सहपत्र) 
उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना 

१. प्रत्येक उमेदवाराने परीक्षा कालावधीत स्वत:चे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवणे आवश्‍यक आहे. 
उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर शांतता राखावी. 
२. परीक्षेची वेळ सुरु होण्यापूर्वी ३० मिनिटे अगोदर उमेदवारांनी परीक्षेच्या दालनामध्ये हजर रहावे. परीक्षा 
सुरु झाल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव उशीराने येणाऱ्या उमेदवाराला अतिरिक्त वेळ दिला जाणार नाही अथवा 
सदर प्रश्नपत्रिकेची परीक्षा पुन्हा घेतळी जाणार नाही. 
३. प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेतील परीक्षेची वेळ सुरु होण्यापूर्वी १५ मिनिटे पूर्वसूचनेची घंटा दिली जाईल. त्यावेळी 
उमेदवारांनी सोबत आणलेल्या बॅग/साहित्य परीक्षा दालनाच्या बाहेर स्वत:च्या जबाबदारीवर ठेवून आपापल्या 
जागेवर बसावे. उमेदवाराने फक्‍त लिखानाचे साहित्य (निळ्या किंवा काळ्या शाईचा बॉलपेन) व स्वतःचे शासकीय 
ओळखपत्र सोबत ठेवावे. 
४. त्यानंतर उमेदवारांनी उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील आवश्‍यक सर्व तपज्लील अचूकपणे लिहावा. 
उत्तरपत्रिकेच्या अथवा पुरवणीच्या कोणत्याही भागावर उमेदवाराने स्वाक्षरी करु नये. स्वाक्षरी करणे किंवा 
स्वत:ची ओळख पटवून देण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हांचा/खूणांचा निर्देश करणे ही बाब आक्षेपार्ह समजून त्या 
उमेदवारांविरुध्द गैरवर्तनाबद्दल कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच पुरवणीवर नाव/आसन क्रमांक/पुरवणी 
क्रमांक/ स्वाक्षरी इत्यादी कोणताही तपश्लील लिहू नये. 
५. परीक्षेची वेळ सुरु झाल्यानंतर उमेदवारांनी उत्तरपत्रिकेमध्ये उत्तरे लिहिण्यास सुरुवात करावी. 
उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ व त्यामागील बाजू वगळून इतर सर्व पृष्ठांवरील दोन्ही बाजूस उत्तरे लिहावीत. प्रत्येक 
नवीन मुख्य प्रश्नाची सुरुवात स्वतंत्र पृष्ठावर करावी. 
६. परिशिष्ट - अ मध्ये प्रश्नपत्रिका क्र.२ येथे नमूद “पुस्तकांसह” या अभ्यासक्रमासाठी विहित केलली 
अधिकृत शासकीय पुस्तके / अधिनियम त्या पेपरच्या वेळी उमेदवारांना परीक्षा कक्षात वापरण्याची परवानगी 
राहील. विहित केलेली मुळ पुस्तके/अधिनियम उपलब्ध नसल्यास, संबंधित विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्यांनी 
प्रमाणित करुन दिलेल्या विहित पुस्तकांच्या/अधिनियमांच्या झेरॉक्स प्रतीं परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी 
राहील. मात्र परीक्षेसाठी विहित केलेल्या पुस्तकांमध्ये अथवा अधिनियमांच्या झेरॉक्स प्रतींवर इतर कोणत्याही 
प्रकारचे लिखाण केलेले नसावे. 
६. परीक्षा दालनात उमेदवारांस भ्रमणध्वनी (मोबाईल), पेजर इत्यादी सारखी कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरणे जवळ बाळगण्यास आणि त्यांचा वापर करण्यास सक्‍त मनाई आहे. 
७. परीक्षेच्या दालनामध्ये धुम्रपानास सक्‍त मनाई आहे. 
८. परीक्षेची वेळ संपण्यापूर्वी १० मिनिटे अगोदर इझारा घंटा वाजविण्यात येईल त्यावेळी उमेदवारांनी आपली 
उत्तरपत्रिका व पुरवणी एकत्र बांधून घ्यावी. 
९. पर्यवेक्षक अथवा समवेक्षक यांनी परवानगी दिल्याखेरीज उमेदवारांनी आपली जागा सोडू नये. परीक्षा 
संपल्यानंतर आपली उत्तरपत्रिका पर्यवेक्षक/समवेक्षक यांच्याकडे दिल्यानंतरच त्यांच्या पूर्व परवानगीने परीक्षा 
दालनाच्या बाहेर जावे. 
१०. उमेदवारांनी परीक्षा दालनात कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन करु नये. परीक्षेच्या वेळी आक्षेपार्ह वर्तन 
{ort करणे/ बघून लिहिणे/ अन्य उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेतून अथवा त्यांच्याशी चर्चा करुन उत्तर लिहिणे 
इत्यादी ) करणाऱ्या उमेदवारांविरुध्द शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : परीक्षा- 
१०८९/प्र.क्र.२०/८९/सतरा, दिनांक २८ मे, १९९३ मधील तरतूदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


